मानवी अवयव प्रत्यारोपणाच्या अगोदर सत्यता 
पडताळणी चौकशीबाबतचे काम पोलीसांना 


देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सीआरटी 2093 / प्र.क्र. १९६९ / पोल — 99 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई -- ४०० ००५. 
तारीख: २६ नोव्हेंबर, २०१३ 


परिपत्रक — 


मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा, १९९४ मधील तरतूदीनुसार अवयवदाता व रुग्ण हे जवळचे नातेवाईक 
नसतील तर प्रत्यारोपण करण्यापूर्वी प्रत्यारोपण प्राधिकार समितीची प्रत्यारोपण करण्यास परवानगी असणे 
आव्यक आहे. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे याचिका क्र. १४८५ / २०१३ मधील दिनांक 
२१.०६.२०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयास अनुसरून शासन पुढीलप्रमाणे निर्देश देत आहेत. 

अवयव प्रत्यारोपण समितीने जी प्रकरणे सत्यता पडताळणीसाठी ज्या पोलीस ठाण्याकडे पाठविलेली 
आहेत त्या प्रकरणाची संबंधीत पोलीस ठाण्यामार्फत चौकशी करण्यास प्रत्यारोपण प्राधिकार समितीस सहाय्य 
करण्यात यावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३११२६१७३७३४२१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 
Pp U n a mM Hiraman Wagde 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=HOME, 


नि eit nnn 
Hiraman Wagde 
Wa g d € ति 14:25:12 
पु. हि. वागदे 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग. 


. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण. 


२ 

३. आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालय. 

४. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सर्व पोलीस आयुक्त, 

६. सर्व पोलीस अधिक्षक. 


